जलसंपदा विभागातील सहायक 
कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य, गट-अ 
संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२३ रोजीची 
अंतिम ज्येष्ठतासूची... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : सकाज्ये-२०२३/प्र.क्र. ११ /आ(संनि), 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- 08 मार्च, २०२३ 
शासन परिपत्रक 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक २१.०६.२०२१ च्या अधिसूचनेतील पोटनियम ५(१ नुसार 
दि.०१.०१.२०२२ ते ३१.१२.२०२२ या कालावधीमध्ये नियुक्‍ती देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याची तात्पुरती 
ज्येष्ठतायादी प्रसिद्ध करावयाची असते. परंतु सदर कालावधीमध्ये सहायक कार्यकारी अभियंता (स्था) या पदावर 
कोणत्याही नवीन व्यक्‍तीची सरळसेवेने नियुक्‍ती झालेली नसल्यामुळे दि.०१.०१.२०२३ ची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 
प्रसिध्द करण्यात आलेली नाही. 
सहायक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य), गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक 09.09.2023 रोजीची 
अंतिम ज्येष्ठता सूची तयार करण्यात आली असून, ती या परिपत्रकासोबत "परिशिष्ट - अ" येथे जोडण्यात आली 
आहे. सदरहू ज्येष्ठतासूची सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/१२, 
दिनांक १३.०७.२०२१ मधील सूचनांनुसार तयार करण्यात आली आहे. 
३. सदर ज्येष्ठतासूची तयार करताना मुख्यत्वेकरुन महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, 
२०२१ मधील तरतूदींचा अवलंब करण्यात आला आहे. 
४. सदर झासन परिपत्रक व ज्येष्ठतासूची महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आली असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२३०३०९१७२०००२२२७ असा आहे. 
तसेच सदरचे शासन परिपत्रक जलसंपदा विभागाच्या wrd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर देखील 
उपलब्ध करण्यात आले आहे. संबंधितांनी तेथून त्याची प्रत प्राप्त करुन घ्यावी. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


BAPUSAHEB R = 
SONAWANE 3) उपया 


(बापूसाहेब रा.सोनवणे) 
सोबत :- "परिशिष्ट-अ" अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१) अ.मु.स. (जलसंपदा) /सचिव (लाक्षेवि/सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सकाज्ये-२०२३/प्र.क्र. ११ /आ(संनि) 


२) सर्व महासंचाळक/कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग. 

३) सर्व मुख्य अभियंता (स्थापत्य, जलसंपदा विभाग. 

४) सर्व विभागप्रमुख/कार्यालय प्रमुख, जलसंपदा विभाग. 

५) मा.उपमुख्य मंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव. 

६) मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव. 

७) उप सचिव (सेवा)/उपसचिव (प्रशा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८) कक्ष अधिकारी आ (वर्ग-१)/आ(वर्ग-२), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९) संग्रहार्थ/कार्यासन आ(संनि). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


" 'अ" १1 


शासन परिपत्रक, जलसंपदा विभाग क्रमांक : सकाज्ये -२०२३/प्र.क्र. ११ /आ(संने), दिनांक ०९ मार्च, २०२३ सोबतचे सहपत्र 


पंवर्गाचे नाव - सहायक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य), गट-अ 


श्रेणी - एस-२० (रुपये ५६१००-१७७५००) 


दिनांक ०१ जानेवारी २०२३ रोजीची सहायक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची अंतिम ज्येष्ठतासूची 


अ.क्र. | ज्येष्ठता ।सहायक कार्यकारी अभियंता यांचे नांव। म.लो.आ.ने ज्या | व्यक्तीचा प्रवर्ग | जन्मदिनांक | नियुक्तीचा नियुक्‍ती नियमित । गुणवत्ता | परीक्षेचे | ज्येष्ठतेचा | सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक अभिप्राय 
क्रमांक प्रवर्गातून व घोषित मार्ग आदेशाचा नियुक्तीचा | क्रमांक | वर्ष दिनांक/ दिनांक अर्हता 
शिफारस केली | beard दिनांक दिनांक दिनांक ज्येष्ठतेचा 
तो प्रवर्ग मानीव दिनांक 

| 9 | pe 3 | oe 4 & | 8 | ८ ९ | | zea १२ १३ | १४ | १५ 

za Ea श्री. अमृत नामदेव सांगळे खुला भज(ड) २१-०६-९० |सरळसेवा १४-१२-१५ ०१-०१-१६ १५ २०१३ १९-१२-१५ ३०-०६-४८ ag. |परिविक्षाधीन 

२ २ श्री. नरेंद्र बसवराज गुरव Sard Sard 2¢-02-82 |सरळसेवा 98-92-94 09-09-96 33 2093 98-92-94 २८-०२-५० | एम.टेक. |परिविक्षाधीन 

३ ३ श्रीमती कल्याणी विलास कालेकर खुला खुला २७-०९-९० ।|सरळसेवा १४-१२-१५ ०१-०१-१६ ९० २०१३ २८-१२-१५ ३०-०९-४८ Hg. ।|परिविक्षाधीन/ मलोआने शिफारस रद्द केली आहे. 

तथापि, प्रकरण न्यायप्रविष्ठ (महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण मुंबई - मूळ अर्ज क्र.४३६/२०१६) 

४ ४  |श्री.जलेश संतोष सिह खुल खुला १३-०७-९० |सरळसेवा २६.१२.२०१९ | ०0०१-०१-२० | 3 | २०१७ | 09-09-20 ३१-०७-४८ | बी.टेक. |परिवीक्षाधीन 

षु ष्‌ श्री. सागर विठोबा सानप खुला भ.ज. (ड) १५-०२-९१ |सरळसेवा २६.१२.२०१९ ०१-०१-२० २ २०१७ ०१-०१-२० २८-०२-४९ बी.ई. ।परिवीक्षाधीन 

& & श्री. विशाल नंदकुमार ण खुला खुला ११-१२-९२ |सरळसेवा २६.१२.२०१९ | ०१-०१-२० ३ २०१७ | ०१-०१-२० ३१-१२-५० | एम.टेक. |परिवीक्षाधीन 

@ @ श्रीमती सबुरी चंद्रकांत डोंगळीकर खुला खुला २६-०६-९३ ।सरळसेवा २६.१२.२०१९ | ०१-०१-२० ४ २०१७ | ०१-०१-२० ३०-०६-५१ as. ।परिवीक्षाधीन 

८ ८ श्रीमती सारिका अरुण पानतावणे अजा अजा ०७-१२-९२ |सरळसेवा २६.१२.२०१९ ०१-०१-२० & 2049 09-09-20 39-92-4o बी.ई. ।परिवीक्षाधीन 

९ ९ श्री.अजिक्य भारत जाधव खुला खुला ०१.०६.१९९५ | सरळसेवा | २७.११.२०२० | ०१.०१.२०२१ | 3 | २०१८ | 09.09.2029 | 30.06.2043 | बी.टेक |परिवीक्षाधीन 

fa | 90 | श्री.जावेद गुलाब शोख खुल खुल १९.०७.१९९५ | सरळसेवा | २७.११.२०२० | ०१.०१.२०२१ २ २०१८ | ०१.०१.२०२१ | ३१.०७.२०५३ | बी.ई. |परिवीक्षाधीन 

| ११ | १ |___११ | १ श्री.दिपराज सिध्दार्थ बागुल अ.जा. अ.जा. २९-०९-९२ | सरळसेवा | २७.११.२०२० | ०१.०१.२०२१ ३ २०१८ | ०१.०१.२०२१ | ३०.०९.२०५० | बी.ई. |परिवीक्षाधीन 

१२ १२ श्री.सागर सोपान काळे भ.ज.क. भ.ज.क. २१.११.१९९४ | सरळसेवा | २७.११.२०२० | ०१.०१.२०२१ ४ २०१८ | ०१.०१.२०२१ | 30.99.2042 | बी.ई. |परिवीक्षाधीन 

१३ १३ श्रीमती श्वेता शरदचंद्र चिचुलकर खुला इ.मा.व १०.०५.१९९२ | सरळसेवा | २७.११.२०२० | ०१.०१.२०२१ पु २०१८ । ०१.०१.२०२१ । ३१.०५.२०५० बी.ई. ।परिवीक्षाधीन 

१४ १४ श्रीमती आयेशा चतरसिंग सोळंके अ.ज. अ.ज. २७.०६.१९९५ | सरळसेवा | २७.११.२०२० | ०१.०१.२०२१ & २०१८ | 09.09.2029 | 30.06.2043 | बी.ई. |परिवीक्षाधीन 

१५ १५ श्री.हर्षवर्धन पंडीतराव भोसले खुला (अस्थिव्यंग) |खुला (अस्थिव्यंग)] ०६.०८.१९९६ | सरळसेवा | २७.११.२०२० | ०१.०१.२०२१ lie | २०१८ | 09.09.2029 | 39.02.2048 | बी.टेक |परिवीक्षाधीन 


